


री 
जेन गुडॉल 
चिंपांझी संशोधक 
कॅथरिन क्रोहन सिंथिया मार्टीन, 
अन टिमॉन्स 









जेन गुडॉल 
चिंपांझी संशोधक 


मराठी अनुवाद: सुश गील मेन्सन 


अन्‌क्रम 
रो 


प्रकरण 1. एक जिज्ञासू मुलगी 
प्रकरण 2. लिकीसोबत काम 
प्रकरण 3. विलक्षण शोध 
प्रकरण 4. कामाची वाटणी 


जेन गुडॉलबद्दल अधिक माहिती 








1936 मध्ये, जेन गुडॉक्च्या वडिलांनी तिला 
खेळण्यातील चिंपांझी दिले. ते गुबगुबीत खेळणे 
अगदी लंडन प्राणीसंग्रहालयानजिक जन्मलेल्या 













गुडोलला आफ्रिकी प्राण्यांचा अभ्यास करण्यात रस 
होता. विशेषत: तिला अ इत्नरिटल आणि 
टारझुनविषयी पुस्तके वाचायला आवडत. 























जेन, आपल्याला फक्त तुझ्या टायपिंग, 
शॉर्टहेंड कोर्सचाच खर्च परवडू शकतो. 


यं 














, /५1३ 
छि ५ 
ही ४११ 





पण मग माझ्या 
आफ्रिकेला जायच्या 


स्वप्नाचं काय? 


«५४ 3” - -- 
हलवतात. वा कोर्स केल्यावर तू कुठल्याही 


1953 मध्ये, गर्डातने इंग्लंडमधील र ऑफिसात 
केन्सिंग्टन ु १ जा ऑफिसात सेक्रेटरी बनू शकशील. 
वर्ब्यिण केन्थिंग्टन जिल्ह्याच्या क्वीन्स < 


सेक्रेटरीयत शाळेत प्रवेश घेतला. तिथे 
शिकल्यानंतर तिला लंडनमध्ये 
टायपिस्टची नोकरी मिळाली. 


पशपक्ष्यांच्या बारीकसारीक गोष्टींचं 
निरीक्षण कर, म्हणजे ते कसं चालतात, 
डोकं हलवतात, पंख फडफडवतात, शेपूट 





श्ड वळ | "0९ 


चे. (च । & अश 


मला डॉ. इलिटलसारखं प्राण्यांवर काम (>. न 


करायचंय. ते प्राण्यांचं निरीक्षण करून रस्सी 
त्यांची माहिती गोळा करतात 







॥_ एके दिवशी, गुडॉलला तिचा मित्र कलो 
मागेचे पत्र आले. मांगेचे कुटुंब 
आफ्रिकेतील केनिया देशात स्थलांतरीत 


झाले होते. 
शा 





>... ९ 


ती 10 वर्षांची असताना, गुडॉलने शपथ घेतली की 
एक ना एक दिवस ती आफ्रिकेला जाणार. 


मी गेलरी अनेक वर्ष 
आफ्रिकेत जायची, तिथल्रे 
प्राणी बघायची स्वप्नं 
रंगवतेय. पण मला तिथे 
जायचा खर्च परवडेल? 










य 







माझे मित्र सांगतात की आफ्रिका 





भयंकर जागा आहे. ते म्हणतात, नको ऐकूस त्यांचं, जेन. तू मोठी प्रवासासाठी पैसे साठवू, असे ठरवून गुडॉल 
मी तिथे एकटी जाऊ शकत नाही. झालीस की तू तुला हवं ते करू या घरी परतत्री. तिथे ती 
शकशीत्र रेस्टॉरंटमध्ये वेटर म्हणून काम करू 
१. सो. क्द्न्क् लागली. 
(1११. दो. क कल... नक 


1957 मध्ये, 21 दिवसांच्या प्रवासानंतर, 
केनिया करत या जहाजातून, गुडॉल 
केनियातील मोबासा शहरात पोहोचली. 


शि ॥५॥५/श्ि 


न्यायला नैरोबी 
रेल्वे स्टेशनवर 

























पुढल्या काही महिन्यांत, लिकीने गुडोलचे काम 
पाहिले. ती मेहनती होती आणि तिला प्राण्यांची व 
खूप काळजी होती. लिकीला जाणवल्रे की गुडॉल - २७9 

एक उत्कृष्ट संशोधक बनू शकेल. /॥ 


प्रकरण 2 


जेन, आपल्याला जंगली 
चिपांझींबद्दल फार काही 
माहिती नाही. 


आ” ७० कक अह अजि शिश %७ ४४%” चि 3३क्ाचा3य शि 13 कला 
















केनियात पोहोचल्यावर थोड्याच काळात एका मित्राने गुडोलला अ. ठु्ड र 
त्रिकीबद्दल सांगितले. लिकी हे प्रसिद्ध संशोधक होते. ते आफ्रिकेत राहात नट 
आणि काम करत. लिकी हे प्राणी आणि जीवाशमांचा अभ्यास करत. ते 

वानर आणि मानव यांच्यातील साम्य शोधण्याबाबत काम क 









बिह, । ८ 
त्यांच्यानजिक गेलो 
तर जास्त माहिती 
मिळेल आपल्याला. 












भट. "> 


विकेंड ......... ह. मी क 


मे 1957 मध्ये, गुडोल लिकीला भेटली आणि तिला आफ्रिकी ऱ्य 


जंगली चिंपांझीचा अभ्यास करून 
आपल्याला सुरुवातीच्या 


प्राण्यांवर काम करण्यात रस असल्याचे त्यांना सांगितले. मानवप्राण्यांबद्दल ज्ञान मिळ शकेत्र. 


| 


के त्‌ म्हणालीस की तुझ्याकडे कॉलेजची 
पदवी नाही. पण तुला प्राण्यांची 
बर्‍यापैकी माहिती दिसतेय. 


11 व्या । 















माझी जंगल्ली चिपांझींचा अभ्यास 
करायची इच्छा आहे. तुला आवडेल हे 
काम करायला? 


तुम्हाला खात्री आहे, मी हे 


१ लहानपणापासूनच मी आफ्रिकी 
व काम करू शकते याची? 


प्राण्यांबददन वाचत आलीय. मला 
नेहमी आफ्रिकेला यावंसं 


















वाटायचं. 
4. गड माझी सेक्रेटरी नुकतीच नोकरी / मला अशी व्यक्ती हवीय जिच्याकडे संयम 
सोडून गेलीय. तू काम | आहे, जिला वानरांमध्ये राहायला आवडेल 
७१%. अ म नो तिच्या ण पा | त तरक्षात ठेव, हे काम कठीण 0 
रि शील का तिच्या जागी? आणि जिला फक्त पदवी मिळवण्यात रस | 
| आहे आणि दीर्घकाळ चाल्रेल. 
ल्प. सह ्व्याळाळच्याल | नाही. या अटी तू पूर्ण करतेस, जेन. 
हा माझ्यासाठी सन्मानच कळ ठे कि र. | 
| आहे. ॥..>३ ६, 





| दक माझं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरतंय. 
। अया 





क 
2 च्य 1 । 
वि क. ७ अ 
च र आह. 


2. 3. 1 डा 
जून 1960 मध्ये, 26 वर्षीय गुडॉलने पूर्व आफ्रिकेच्या ग्रॉस्बे येथील जंगलात चिंपाझींचा च “> ४ तासाभररानंतर, गुडॉल आणि गाईड यांनी चिंपांझींची त्यांच्या विशिष्ट भाषेतील हाक ऐकली. ४४% 
| वः क ' जै श < 


अभ्यास सुरू केला. पहिले काही आठवडे गुडॉलची आई तिच्यासोबत तिथे राहिली. 


10 दिवस चिंपांझी त्या झाडाजवळ रोज येत. ते फळे 
खात असताना गुडॉलने त्यांचे रोज निरीक्षण केले. 














जेन, इतर संशोधक तुझ्या संश शंका 
घेतील, कारण तुझ्याकडे पदवी नाही. 




















कॉलेजमध्ये एक वर्ष शिकल्यावर, गुडॉोल गॉम्बेमध्ये परतली. एकदा संध्याकाळी, ती 


जेन! एक चिंपांझी आपल्या कॅम्पवर आला 


पुढल्या दिवशी दुपारी, तो चिंपांझी परत आला. ९५... व्या ह न्य, चिंपांझीने आपल्या बाळाला गुडॉलकडे जाऊ दिलं, तेव्हा गुडॉल शहारली. 
वळ वा काल्या णा वयाला नता चा / र हि.» * | _8ई ह ऱ्छ्ळ , विश्वास बसत नाही. हा क्षण 


4: 





तो अेव्हीऊ ग्रेबिअर्ड आहे! आणखी खजूर 


खाण्यासाठी आलाय तो. 





160 








प्रत्येक चिंपांझीला स्वत:चे व्यक्तिमत्व होते. 
मत्सर, दु:ख, प्रेम अशा भावना होत्या. 


गुडॉल चिंपांझींना जवळून बघू शकत होती. त्यामुळे 
तिने त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांबद्दग अनेक नवे शोध 
लावले. 


0711. 
ग 
१ 


गुडॉलने पाहिले की 

डेव्हीड ग्रेबिअर्डने ह 

न्याहारीला खायला टॅ 
वाळवी पकडण्यासाठी 
त्यांच्या वारळात एक 




















लिकी आणि गुडॉलने गॉम्बेतील अभ्यासाबद्दल लेख लिहिले, भाषणे दिली. नॅशनल जिऑग्राफीक 
सोसायटीने गुडोलच्या संशोधनाला पाठींबा दिला. सोसायटीने त्यांच्या मासिकासाठी फोटोग्राफर 


>>> *----ााासागाााला । 


एकमेकांच्या प्रेमात पडले. 1964 साली 
त्यांनी लग्न केले. 


कन्या च रक... कारा 
| ब 














1965 मध्ये, गुडोलने इथालाजी गॉम्बेतल्या चिंपांझींचा अक््यास करणारी ही बाई 1967 मध्ये, गुडॉल आणि वॅन लॉविक यांना एक मुलगा झाला. पुढल्या 


(प्राण्यांचे वर्तन) विषयात पदवी म्हणते की चिंपांझी राग, दु:ख आणि प्रेम या काही वर्षांत, गुडॉल एक आई, शिक्षक आणि संशोधक म्हणून खूप व्यग्र 


मिळवली. पण काही संशोधकांना भावना दाखवतात. माझा तर विश्वासच बसत झाली. तिने गॉम्बे केंद्रात 12 विद्यार्थ्याच्या शोधकामावर देखरेख केली. पण 
तिच्या निष्कर्षांबद्दल शंका वाटत होती. नाही. फक्त मानवच अशा भावना बाळगतो. दुर्दैवाने, तिचे पती जगभर काम करत असत आणि घरी क्वचितच असत. 


र 








» २ 
मी वाचलंय की तिने 
चिंपांझींना नावसुद्धा 
दिलरीयत. खरा संशोधक 

असं कधीच करणार नाही. 


पदवीधर झाल्यावर, गुडॉल आफ्रिकेत परतली. तिथे तिने गॉस्बे संशोधन केंद्र 
स्थापन केत्रे. जगभरातील निवडक कॉलेज विद्यार्थ्यांचे गट तिथे चिंपांझींच्या 


अनेक गोष्टींमध्ये चिंपांझींचं 
वागणं मानवाशी जुळतं, असं | 
मतला आढळलंय. आमचं इथलं टा 
संशोधन त्या संशोधकांचे विचार 
बदलतील, अशी आशा आहे 
मला. 


गुडोल आणि वॅन लॉविक एकमेकांपासून दूर राहिल्यामुळे त्यांच्या 
नात्यात अंतर पडले. 1974 साल्री त्यांनी घटस्फोट घेतला. 1975 






यांच्याशी लग्न केले. 














आफ्रिकेत अनेक वर्षे संशोधन केल्यावर, गुडोलला वाटू लागले की इतर संशोधकांनीही गॉम्बेतील 
चिंपांझींचा अभ्यास करावा. 1977 साली, तिने जेन गुड संस्थेची स्थापना केली. आज ही संस्था 
जंगलात राहून चिंपांझींचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांना पैशाची मदत करते. 





बनतात. मग त्यांना वैद्यक संशोधन प्रयोगशाळांना 
विकतात. आपण अशा प्रकारच्या अत्याचारांपासून 
कायद्याने चिंपांझीचं रक्षण केलं पाहिजे 















आज, चिंपांझी आणि इतर जंगली प्राण्यांना मदत 
कशी करायची, हे गुडॉल लोकांना शिकवते. 


न शिक्त | | 


प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची आहे. 
प्रत्येक व्यक्तिला एक भूमिका 
वठवायची असते. प्रत्येक व्यक्ती 
बदल घडवू शकते. आणि 
आपल्याकडे एक पर्याय आहे: 
आपल्याला कशा प्रकारचा बदल 
घडवून आणायचा आहे? 








न्यळी अभूतपूर्व निरीक्षणांनी प्राणी संशोधकांच्या पुढील पिढ्यांचा 
मार्ग प्रशस्त केत्रा. तिच्या शोधांनी जगाला चिंपांझींविषयी नवी समज 
दिली. लोकांनी गॉम्बेच्या चिंपांझींचा अभ्यास सुरू ठेवला. 




























गुडोल नेहमी शाळाशाळांत जाऊन मुलांना आपण आयुष्यभर 
केत्रेल्या चिंपाझींच्या अभ्यासाबद्दल सांगते. 















हा माझा जुना मित्र, 


मी आयुष्यभर तेच केलं जे मला मनापासून आवडत 
होतं. मी माझं आयुष्य जंगलात मुक्तपणे जगणाऱ्या 
चिंपांझीसोबत घालवलं. आता जंगल आणि चिंपांझीचं 
क्रण फेडण्याची माझी पाळी आहे. मत्रा वाटतं की मी 
माझी निरीक्षणं, शोध याबद्दल लोकांना सांगून हे काम 
उत्तमपणे करू शकेन. 















आपण निसर्गासोबत सुसंवाद साधत 
जगतोय, असं जग निर्माण करायचं 
ध्येय आहे माझं. हे मी एकटी करू 
शकेन का? पण तरुणांचं एक पूर्ण 
सैन्य हे निश्चितच करू शकेल. 







१. १ 


जेन गुडॉलबद्दल अधिक माहिती 


जेन गुडॉलचे पूर्ण नाव, केलेरी जेन मारीस-गुडाळ तिचा जन्म 3 
एप्रिल 1934 रोजी, मॉर्टीसर आणि म्रागरिट मॉरीस गुगंतया 
दांपत्याकडे झाला. तिची बहीण, ज्यूडीचा जन्म 1938 साली झाला. 


आफ्रिकेत गुडालच्या आजुबाजुला मगर, साप आणि बिबळे 
यांच्यासारखे धोकादायक प्राणी राहात असत. 

गुडॉलने नोंद केली की चिंपांझांची कुटुंबे समूह करून राहातात. 
इतर संशोधक चिंपांझींना क्रमांक देत असत. पण गुडॉलने प्रत्येक 
चिंपांझीला एक नाव दिले. प्रत्येक कुटुंबाला ती वर्णमाल्रेतील एका 
अक्षराने संबोधू लागली. उदाहरणार्थ, फ्करो आणि फ्रिनिंट एकाच 
कुटुंबातील होते. 


चिंपांझी प्रसंगी हिंसक आणि आक्रमक होऊ शकतात, हे 
गुडोलला आढळले होते. काही संशोधकांना वाटत होते की गुडॉलने 
आपले हे निरीक्षण उघड करू नये. त्यांना चिंता वाटत होती की 
मानवातील हिंसक प्रवृत्ती ही अनुवंशिकतेने आलेली आहे, हे यातून 
सिद्ध होईल. पण गुडॉलने आपले निष्कर्ष प्रकाशित करायचा निर्णय 
घेतला. 

जेन गुडॉल संस्थेचे मुख्यालय केरीलंड राज्यातील सिल्व्हर 
स्प्रिण या ठिकाणी आहे. आज संस्थेची कार्यालये इंग्लंड, चीन 
आणि जपानसहीत जगभरात आहेत. 


गुडोलला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. उदाहरणादाखल, 
क्योटो पुरस्कार एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिका एरस्कार आणि 
अनिमल वेल्फेअर इंस्टिट्यूटचा अल्बर्ट *धाइटझार परस्कार: 
टांझानियाचा सर्वोच्च पुरस्कार प्रास करणारी ती एकमेव गैर 
टांझानियन व्यक्ती आहे. 


गुडोलने नॅशनल जिऑग्राफिकसमवेत अनेक मासिकांमध्ये 
लेख लिहिलेले आहेत. तिने अनेक पुस्तकेदेखील लिहिलेली आहेत 
- उदाहरणार्थ, रिसन फॉर होपः अ स्पिरीच्य्अन जर्नी अड द 
विपाळ्लीज ऑफ गाम्बे फ्टर्न्स ऑफ बिहेविअर 


तिने तरुणांसाठीही विपाझी फॅमिली बुक अँड माय लाईफ 
विथ द विपाझीज सारखी पुस्तके लिहिली. 

जेन गुडॉल संस्थेने मुलांसाठी रुट्स अंड शट्स कार्यक्रम सुरू 
केला आहे. यात विविध साधने वापरून सर्व जीवांची काळजी 
कशी घ्यायची, हे शिकवणारे उपक्रम असतात. ** >. ट्ट 
मुले गटागटाने झाडे लावतात, 
कचरा उचलतात आणि प्राण्यांच्या 
निवाऱ्याचे रक्षण करतात. 






